महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील 
कारागृह शिपाई ते सुभेदार संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांना Wea साहित्याऐवजी गणवेष 
भत्ता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र. १२०/ तुरुंग १, ( भाग-१) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०१६ 


वाचा :- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.जेएलई-१०१०/ ५३६/ प्र.क्र.१८८/ पु.बां.क्र.१२०/तुरुंग-१, 
दिनांक २६ एप्रिल २०१६ 
२) पर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे पत्र 

क्र.अपोमसंवकामनि/पुणे/क-५/ पोप्रभत्ते/ १०४१७/२०१६, दिनांक ७/११/२०१६. 
प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभाग पोलीस विभागाप्रमाणेच गुन्हेगारी प्रशासनाच्या यंत्रणेचा एक 
भाग असून त्यांचा अत्यावश्‍यक सेवेत समावेश होतो. त्यामुळे या दोन्ही विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांना 
देण्यात येणा-या सुविधेमध्ये समानता असणे असणे आवश्‍यक आहे. सबब, पोलीस विभागातील 
अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू असलेल्या सुविधा/लाभदायी योजनांचा आढावा घेऊन त्या आवश्‍यकतेनुसार 
कारागृह व सुधारसेवेत कार्यरत गणवेषधारी अधिकारी/कर्मचा-यांना सुध्दा लागू करणे आवश्‍यक आहे. 

महाराष्ट्र पोळीस विभागातील अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू असलेल्या इतर सुविधा/ लाभदायी 
योजना कारागृह व सुधारसेवेतील गणवेषधारी अधिकारी/कर्मचा-यांना आवश्‍यकतेनुसार लागू करणेसाठी 
निर्णय घेणेकरीता अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र-०१ अन्वये समिती स्थापन 
करण्यात आलेली आहे व उपरोक्त समितीस पोलीस विभागाला लागू असलेल्या सर्व सुविधा/लाभदायी 
योजनांचा अभ्यास करुन त्या कारागृह व सुधारसेवेतील अधिकारी/कर्मचा-यांना लागू करण्यासाठी 
आवश्यकतेनुसार बदल करुन लागू करण्याचे अधिकार समितीस प्रदान करण्यात आले आहेत. 

कारागृह नियमावली-१९७९ मधील प्रकरण-९ नुसार महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना गणवेष विहित करण्यात आलेले आहेत आणि प्रकरण क्रमांक-१७ मधील नियम 
क्रमांक-१६,१७,१८ नुसार खरेदी प्रक्रिया राबवून गणवेष वस्तुंचे वाटप करण्यात येते. तसेच महाराष्ट्र 
कारागृह व सुधारसेवा विभागातील कारागृह शिपाई ते सुभेदार पर्यंतच्या संवर्गातील कर्मचा-यांना गणवेष 
भत्ता मंजूर झाल्यास निविदा प्रक्रिया राबविणे, भंडाराचा लेखा ठेवणे, PSA करणे अशी तत्संबंधीत कामे 
करावी लागणार नाहीत. त्यामुळे कारागृह नियमावलीतील गणवेष पुरवठयाबाबतच्या तरतुदीमध्ये 
कोणत्याही विसंगती निर्माण होणार नाहीत. 

राज्यातील कारागृह विभागामध्ये सद्य:स्थितीत कारागृह शिपाई ते सुभेदार या संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांसाठी गणवेष व त्या संबंधीच्या वस्तुंचा पुरवठा कारागृह विभागामार्फत करण्यात येतो. गणवेष 
साहित्य खरेदी करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्यामुळे सर्व कारागृह कर्मचा-यांना सर्व प्रकारच्या गणवेष 
साहित्याचा पुरवठा करणे शक्‍य होत नाही. 

तसेच, महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील 
कर्मचा-यांना २५ गणवेष बाबीसाठी प्रतिवर्षी अपेक्षित किमान रुपये ५१६७/- (रुपये पाच हजार एकऱो 
सदुसष्ट फक्त) एवढा गणवेष भत्ता मंजूर करण्यात आलेला आहे. परंतु, सदरचा गणवेष भत्ता महाराष्ट्र 
कारागृह व सुधारसेवा विभागातील कारागृह शिपाई ते सुभेदार संवर्गातील कर्मचा-यांना अदा करण्यात येत 
नाही. ही बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक 
या संवर्गातील कर्मचा-यांप्रमाणेच महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील कारागृह शिपाई ते सुभेदार या 


शासन निर्णय जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र. १८८/ पुर्नबांधणी क्र १२०, तुरुंग १ ( भाग-१) 


संवर्गातील कर्मचा-यांना लागणा-या नित्याच्या २७ गणवेष बाबींसाठी प्रतिवर्षी गणवेष भत्ता मंजूर करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागातील कारागृह शिपाई ते सुभेदार या संवर्गातील कर्मचा-यांना 
गणवेषासाठी लागणा-या एकूण २७ गणवेष बाबी खरेदी करुन उपलब्ध करुन देण्याच्या सध्याच्या 
पध्दतीमध्ये बदल करुन नित्याच्या स्वरुपात लागणा-या २७ गणवेष बाबींसाठी प्रतिवर्षी अपेक्षित किमान 
रुपये ५१६७/- (रुपये पाच हजार एकशे सदुसष्ट फक्त) एवढा गणवेष भत्ता मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने 


घेतला आहे. 
ज्या २७ बाबींचा गणवेष भत्यामध्ये समावेश राहील त्या बाबी खालील प्रमाणे आहेत. 
अ.क्र | गणवेष साहित्यचे नांव कालावधी प्रमाण 
वि टेरीकॉट हाफ शार्ट ३ वर्षाला ३ नग 
२ | टेरीकॉट फुल पॅन्ट ३ वर्षाला ३ नग 
३ | टेरीकॉट हाफ पॅन्ट ३ वर्षाला १ नग 
४ | व्ही कट सुती बनियन १ वर्षाला २ नग 
५ | ब्राऊन कॅनव्हास बूट १ वर्षाला १ जोड 
६ । नायलान पायमोजे १वर्षाला 2 जोड 
वुलन पायमोजे १वर्षाला १ जोड 
डर्बी बुट (काळे) १ वर्षाला १ जोड 
नेव्ही ब्ल्यू गोल्डन टोपी १ वर्षाला १ नग 
| ao | o | शोव्हरान १ नग 
हि १ | मोनोग्राम (पितळी/स्टील) १ नग 
१२ ।मकावि(पितळी/स्टील) १ जोड 
१३ । पितळी बटन (लहान) ३ वर्षाला २ नग 
१४ | पावसाळी कोट ३ वर्षाला १ नग 
१५ | खाकी वुलन जर्सी ५वर्षाला १नग 
१६ | खाकी वुलन कोट ६ वर्षाला १नग 
१७ | काळा चामडी पट्टा व हुक बक्कलसह ५ वर्षाला १ नग 
१८ | व्हिसल कोंड नेव्ही ब्ल्यु ५ वर्षाला १ नग 
१९ स्टील Bret ५ वर्षाला १ नग 
२० | किट पेटी ५ वर्षाला १ नग 
२१ | वेताची लाठी (मोठी) १ वर्षाला १ नग 
२२ | हातकडी चावीसह २वर्षाला १नग 
२३ । कॅपबँच ३ वर्षाला १ नग 
२४ | बूट पॉलीश (काळे) १ वर्षाला १ डबी 
२५ । पितळी पॉलीश १वर्षाला १ डबी 
२६ । पांढरे स्टार (सुभेदार) १ वर्षाला १ जोड 
२७ | काळा क्रॉस बेल्ट ३ वर्षाला १ नग 


2. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च (१) मागणी क्र.बी-५,मुख्यलेखाशिर्ष -२०५६ तुरुंग (009) संचालन व 
प्रशासन (००)(०१)कारागृह निरीक्षणालय (२०५६००२६) (१३) कार्यालयीन खर्च, (२) मागणी क्रमांक बी-५, 
मुख्य लेखाशिर्ष-२०५६ तुरुंग, (००)(१०१) तुरुंग (००)(०१) मध्यवर्ती तुरुंग (२०५६००३५) (१३) कार्यालयीन खर्च 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय जेएलई 9090/4 3/0... १८८/ पुर्नबांधणी क्र १२०, तुरुंग १ ( भाग-१) 


व (३) मागणी क्रमांक बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष-२०५६, (००)(१०१) तुरुंग, (००) (०२) जिल्हा तुरुंग,(२०५६००४४) 
दत्तमत (१३) कार्यालयीन खर्च (योजनेतर योजना) या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर आदेश दि.०१.१२.२०१६ रोजी पासुन लागू राहील. 
४. सदर शासन निर्णय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार गठीत करण्यात आलेल्या सक्षम समितीने 
घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१२०११४२३४९२३२९ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Manohar Bandpatt 
Government Of Maharashti Desk Offi 


M h B d postalCode=400032, st=Maharashtra, 

ANON AL BANAPACTE!) ७५५५५७५७७७ ळळटाळअनळ 2०५ 
d02617fbb7ed6be3db6752 Manohar Bandpatte 
Date: 2016.12.01 16:40:24 +05'30' 


(म. रा. बंदपट्धे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


शन 
fall 
ms | “ 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (गृह- शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, (अ.व.सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१ 
१०) कारागृह उपमहानिरीक्षक,मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 
११) अधीक्षक,मध्यवर्ती कारागृह (सर्व) 
१२) प्राचार्य,दौळतराव जाधव तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय,पुणे.६ 
१३) अधीक्षक,जिल्हा कारागृह (सर्व) 
१४) अधीक्षक,खुले जिल्हा कारागृह (सर्व) 
१५) प्राचार्य,किशोर सुधाराळय,नाशिक 
१६) अधीक्षक,रत्नागिरी विशेष कारागृह,रत्नागिरी. 
१७) संपर्क अधिकारी, स्वतंत्रपूर खूली वसाहत,आटपाडी जि.सांगली 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


A 


CC *N 


८८0) 


S — 
ee a 


Von 


१८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 
१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

29) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

22) उपकोषागार अधिकारी (सवी 

२३) गृह विभाग,बीयुडी-१,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२४) निवडनस्ती-तुरुंग-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


